महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी १०१८/प्र.क्र.३८५/प्रशा-२, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०१८ 


शासन आदेशा : - 

केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालयाने सबकी योजना सबका विकास 
लोकसहभागातून लोकांचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा मोहिम दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१८ ते ३१ 
डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत राबविण्याचे निश्चित केले आहे. त्याकरिता अधिक्षक अभियंता तथा उप 
सचिव (इमारत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची विभागाचे नोडळ अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. ग्रामविकास विभागाकडून याबाबत आयोजित करण्यात येणाऱ्या बैठकीस अधिक्षक अभियंता तथा 
उप सचिव (इमारत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी उपस्थित राहावे. 
३. अधिक्षक अभियंता तथा उप सचिव (इमारत) यांचा दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल खालीलप्रमाणे आहे :- 


अधिक्षक अभियंता तथा उप सचिव (इमारत) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
दूरध्वनी क्रमांक - ०२२- २२८२६९२२ 

ई-मेल - dsbldg.pwd@maharashtra.gov.in 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१६२९४५८७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Pooja Bhaskar Udawant 
Date: 2018.12.20 16:37:07 +05'30' 
(पु.भा.उदावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) अधिक्षक अभियंता तथा उप सचिव (इमारत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अवर सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

प्रत, 
१ सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सर्व सह सचिव, उप सचिव व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक. 
४) Ud OR, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
५) प्रश्ञा-३/नोंदणी शाखा/संगणक कक्ष,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
६ निवडनस्ती (प्रशा-२) 


